राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी 
संचालकांचे नवीन पॅनेल बनविणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- ससाका-२०२१/प्र.क्र. २५१/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५/०६/२०२२. 
वाचा:- 
शासन निर्णय, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. ससाका २०२१/प्र.क्र.२५१/२५-स, 
दि.१८/०४/२०२२ 

प्रस्तावना : 


शासन निर्णय क्र. ससाका २०२१/प्र.क्र.२५१/२५-स, दि.१८/०४/२०२२ अन्वये राज्यातील सहकारी 
साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचे नवीन पॅनेल बनविण्याबाबतचे ares निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. सदर आदेशांसंदर्भात शासनाकडे सूचना प्राप्त झाल्या असून राज्यातील साखर कारखान्याचे 
कार्यकारी संचालकांची नवीन पॅनल बनविण्यासाठी प्रदीर्घ अनुभवी उमेदवारांची आवश्‍यकता लक्षात घेता 
उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष वरून ५५ वर्ष पर्यंत करणेची विनंती करण्यात आली आहे. 

उपरोक्त प्राप्त झालेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने साकल्याने विचार करुन दि. १८.४.२०२२ च्या शासन 
निर्णयामध्ये अंशत: सुधारणा करण्याचा निर्णय विचाराधीन होता. 
शुद्धीपत्रक 

शासन निर्णय दि. १८.४.२०२२ च्या शासन निर्णयाच्या सहपत्रातील अट क्र.१ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे- 

१. उमेदवाराचे वय ३० वर्षापेक्षा कमी आणि ५५ वर्षापेक्षा अधिक नसावे” 


प्रस्तूत शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संकेतांक २०२२०६१५१८३०२९०५०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
SHINGADE ANKUSH 
PANDURANG 


Digitally signed by SHIt 


(अंकुश पां. शिंगाडे ) 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. साखर आयुक्त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व सहकारी साखर कारखाने ( साखर संघामार्फत) 
३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ लि.मुबई. 
४.विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था ( साखर) सर्व. 
५. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) . 
६. महासंचालक, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट, मांजरी पुणे. 
७.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
८.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


